सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे - १८ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

३३ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 

ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 

३४ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


७४१ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

७५६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ २६/ २००३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


आहे . 


औ . भाग १-२१ 


୨୪ 


७४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


गावाचे नांव :- मौजे, बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . बांगरवाडी 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागू नाही. 


१ 


८४३ 


०.२ ९ 


२ 


८४३ 


०५७ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 


८४३ 


०५९ 


४ 


८४३ 


०.३२ 


कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 


एकुण क्षेत्र 


१.७७ 


दिनांक : १४.०३.२०२० 


: 


परिशिष्ट २ 


ठिकाण : बीड 


: 


प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र .१ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७ , २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७४३ 


२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः 

पाटोदा , गांव . 

दासखेड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


४ ९९ 


०.५५ 


२ 


४ ९ ३ 


०.० ९ 


४ ९९ 


०१० 


एकुण क्षेत्र 


०.७४ 


परिशिष्ट २ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ १० / २००४.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ 
अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरणः- गाव तलाव क्र .५ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 
(, आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 


१ 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे, दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 


, 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


शकते . 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र .३ / अ-२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही 


लागू नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाहीकिंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : १४.०३.२०२० 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 
ल . पा . 

बीड . 


७४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . काकडहिरा 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
५०५ 

१.२१ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


५०५ 


००८ 


بده 


५०५ 


०.०८ 


४ 


you 


०.०८ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


५ 


५०५ 


००४ 


६ 


५०५ 


०.०८ 


७ 


५०५ 


.०३ 


८ 


५०५ 


०.०८ 


एकुण 

क्षेत्र 


१.६८ 


जाईल . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरणः- गाव तलाव क्र .१ काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे , काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही . 


त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
ठिकाण : बीड, दिनांक : १४.०३.२०२० 

( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


: 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७ , २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७४५ 


४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . सौताडा 

( वाघीरनाला ) 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


३५२ 


०.२५ 


२ 


३६३ 


०.१४ 


३ 


३६४ 


१.४१ 


एकुण क्षेत्र 


१.८० 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव मौजे सौताडा ( वाघीरनाला) ता . पाटोदा 
जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव मौजे सौताडा (वाघीरनाला ) ता . पाटोदा 
जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे , सौताडा ( वाघीरनाला ) ता . पाटोदा जि.बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२०/एलएनक्यु /एसआर/ २० / ९८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : १४.०३.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


७४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६, शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा, गांव . बेलेवाडी 

( बामदळवस्ती ) 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


२०५ 


०.२१ 


२ 


२०६ 


०७७ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र.९ ८/ एलएनक्यु/ एसआर/ ११ / ९८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


३ 


२४२ 


०.६७ 


एकुण क्षेत्र 


१.६५ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव बेलेवाडी ( बामदळवस्ती) ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण :-गाव तलाव बेलेवाडी ( बामदळवस्ती) ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे, बेलेवाडी ( बामदळवस्ती) ता . पाटोदा जि.बीड 


- 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : 

.२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७ , २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७४७ 


६ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुकाः 

पाटोदा , गांव . दासखेड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


०.६० 


४ ९ ६ 
एकुण 

क्षेत्र 


०.६० 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .०७/ एलएनक्यु/ एसआर/ ३२/०७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/२०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .११ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :-गाव तलाव क्र .११ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव : - मौजे , दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल. पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : .२०२० 
ठिकाण : बीड 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


७४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . पिंपळगांव धस 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
५१ 

०५५ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


५१ 


०.१५ 


بده 


५२ 


०.१५ 


४ 


५२ 


०.१० 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .०८ / एलएनक्यु/ एसआर/०४/०८ : -ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


५ 


५२ 


०.०५ 


६ 


५२ 


००४ 


एकुण क्षेत्र 


१.०४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१ पिंपळगांव धस ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .१ पिंपळगांव धस ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मौजे , पिंपळगांव धस ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल.पा. बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 
दिनांक : .२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

बीड. 


ल . पा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७ , २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७४ ९ 


८ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा, गांव . पिट्ठी 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


४४२ 


१.०८ 


२ 


४४३ 


०.३३ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .०६/ एलएनक्यु/ एसआर/ २३/ ०६ : -ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


एकुण क्षेत्र 


१.४१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .६ पिठ्ठी ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:-गाव तलाव क्र .६ पिठ्ठी ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मौजे , पिठ्ठी ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : 

.२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 
ल . पा . 

बीड . 


७५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६, शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . नाळवंडी 

( साळुकेवस्ती ) 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ १५३ 

०.११ 
२ १५३ 

०.०६ 
१५३ 

०.२६ 


३ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र.९ ७/ एलएनक्यु/ एसआर/९ ४/९७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


एकुण क्षेत्र 


०.४३ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव ( अति ) नाळवंडी ( साळूकेवस्ती) ता . पाटोदा 
जि बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः-पाझर तलाव ( अति) नाळवंडी ( साळूकेवस्ती) ता . पाटोदा 
जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे, नाळवंडी ( साळूकेवस्ती) ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

.२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


दिनांक : 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७ , २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७५१ 


१० 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . कारेगांव 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


३८८ 


०.३२ 


३८ ९ 


३ 


३ ९ ० 


०४७ 


४ 


३ ९ ० 


०.५ ९ 


एकुण क्षेत्र 


१.४१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .६ कारेगांव ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:- गाव तलाव क्र .६ कारेगांव ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मौजे , कारेगांव ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .०७/एलएनक्यु/एसआर/ २५/ ०७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूस ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल.पा. बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 
दिनांक : .२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


७५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . गवळवाडी 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
३७ 

०२० 


१ 


२ 


३७ 


१.०२ 


एकुण क्षेत्र 


०.२२ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .०८/ एलएनक्यु/ एसआर/०५/ ०८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . २ गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी) ता . 
पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: - गाव तलाव क्र . २ गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी) ता . 
पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचना साठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


जाईल . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मौजे , गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी) ता . पाटोदा जि बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल. पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 
दिनांक : 

.२०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


: 


औरंगाबाद विभाग 


७५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे , २१-२७, २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 

अनुसूची - एक 


१२ 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र . १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड , 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी, बीड यांचेकार्यालय , जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


५६१ 


०७६ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव 
क्र . १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड . साठी भुसंपादन 


२ 


५६२ 


०.३५ 


५५८ 


०.९ ४ 


एकुण 


२.०५ हे आर 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


क्रमांक -२०१८ / एलएनक्यु/ एसआर/.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .१३ हिवरापहाडी ता .जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र . १३ हिवरापहाडी 

ता . जि.बीड .. 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु 

नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम (२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


दिनांक : 

.०३.२०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता . 


७५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


क्र .२०२० / एलएनक्यु/ एसआर/ ६/ ०७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७ / अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 


गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा, गांव . निरगुडी 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


६३१ 


०.६० 


२ 


६३२ 


०.२५ 


३ 


६३३ 


०.१५ 


एकुण 

क्षेत्र 


१.०० 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट २ 


, 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरणः- गाव तलाव क्र .१ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 


(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट ३ 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे, निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे , २१-२७, २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६ , शके १९ ४२ 


७५५ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते 


परिशिष्ट ५ 


तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १) अन्वये अधिसुचीत 


करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 


शकते . 


लागू नाही. 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 


कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 


संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


येईल . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 


दिनांक : १६.०३.२०२० 


( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


ठिकाण : बीड 


आहे . 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 


ल . पा . बीड . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 


१४ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) बीड यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही.परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 


अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


क्र .२०२० /एलएनक्यु /एसआर/ ०७/ २००७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 


कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 


मानले जाईल . 


करीत आहे . 


७५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख / जेष्ठ ३१-६, शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः पाटोदा , गांव . वाघीरा 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ 


५४ ९ 


०.५० 


२ 


३ ९ ७ 


०.५८ 


एकुण क्षेत्र 


१.०८ 


परिशिष्ट २ 


परिशिष्ट ५ 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ वाघीरा ता . पाटोदा जि.बीड 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही 


प्रकल्पाचेविवरणः- गाव तलाव क्र .५ वाघीरा ता . पाटोदा जि.बीड 


सामाजिक फायदे : - सिंचना साठी 


लागू नाही. 


(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 
दिनांक : .०३.२०२० 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


गावाचे नांव :- मौजे, वाघीरा ता . पाटोदा जि.बीड़ 


ठिकाण : बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र (हे.आर ) 


लागु नाही 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्रशासनराजापाना 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २१-२७, २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६, शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत. 


१ 


अध्यक्ष नगर परिषद अहमदपूर यांजकडून 
( महा. प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


जाहिर सुचना 


आणि ज्याअर्थी, अहमदपूर नगरपरिषदेने वेळोवळी ठराव पारित करुन 
खालील तक्त्यात दर्शवल्या प्रमाणे अहमदपूर शहराच्या सुधारीत विकास 
योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७ 
प्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरवले आहे . 


ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अहमदपूर शहराची सुधारीत विकास योजना 
नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.टी.पी.एस.३७११/१५३७/सि.आर.७/ 
२०१२/ युडी-३० दि . २९ मार्च २०१२ अन्वये मंजूर केलेला आहे . 


न.प. ठराव क्रमांक व दिनांक 


मंजूर सुधारीत विकास योजनेतील तपशिल 


नियोजीत किरकोळ फेरबदलाचा तपशिल 


ठराव क्र .५ 
दिनांक २७/ १२/ २०१९ 


स.नं. ३९ मधील जागा आरक्षण क्र . ३८ ( ब ) 
म्युनिसिपल मार्केट असे आहे. 


स.नं. ३९ मधील आरक्षण क्र .३८ ( ब) म्युनिसिपल मार्केट 
मधील ९ .० मी . व्यासाचे क्षेत्र जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर 
यांच्या पुतळ्यासाठी आरक्षित करणे 


ठराव क्र . ५ 
दिनांक २७ / १२/ २०१९ 


स.नं.३९ मधील जागा आरक्षण क्र . ३८ ( अ ) 
हे म्युनिसिपल ऑफिस असे आहे. 


स.नं. ३९ मधील आरक्षण क्र .३८ ( अ) म्युनिसिपल ऑफिस 
मधील ६.० मी . X ९ .० मी . एवढे क्षेत्र लोकशाहीर 
आण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी आरक्षित करणे. 


ज्यांना वरील किरकोळ फेरबदल बाबत सुचना अगर हरकती घ्यावयाच्या 
असतील त्यांनी ही सुचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून 
३०( तीस) दिवसाच्या आत अहमदपूर नगरपरिषदेस लेखी स्वरुपात सादर 
करावे, म्हणजे त्याचा विचार सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरी साठी 
पाठवतेवेळी करण्यात येईल . मुदती नंतर आलेल्या सुचना हरकतीचा 
विचार केला जाणार नाही . 


वरील किरकोळ फेरबदल दर्शवणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ 
कार्यालयीन कामाच्या वेळी नगरपरिषद अहमदपूर कार्यालयास पाहणेस 
मिळेल . 

नगरपरिषद , अहमदपूर , दि .६ मे , २०२० 


मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद अहमदपूर . 


अध्यक्ष, 
नगर परिषद अहमदपूर . 


औ. भाग १ - अ -११ 


३३ 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , २१-२७, २०२० : वैशाख/ जेष्ठ ३१-६, शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


BYPRESIDENTMUNICIPALCOUNCIL AHMEDPUR 


And whereas the Ahmedpur municipal council has de 


(Under section 37 of Maharashtra regional and town 

planning Act. 1966 ) 


cided following modification under section 37 ofMaharashtra 


regional and town planning act 1966 in the revised develop 


Public Notification 


ment plan of Ahmedpur municipal council by passing the 


resolution from time to time as describe below . 


Whereas , the revised development plan of Ahmedpur 
municipal council sanctioned by Govt.of Maharashtra under 
it (Urban Development Dept. ) resolution no.TPS 3711 / 1537 / 
CR - 7 / 2012 /UD - 30 Dated 29 March 2012 . 


M.C.resolution 


Particular of sanction D.P 


Nature of proposed modification 


No. & Date 


Resolution No.05 


Reservation No 38 ( B ) for 


Area of 9.0 m diameter for the statue of 


Dated 27/12/2019 


municipal market is proposed in 


Jagat JyotiMahatma Basaveshwar from 


survey No.39 


reservation No.38 ( B ) municipalmarket 


shall be excluded & proposed for the statue 


Resolution No.05 


Reservation No. 38 ( A ) 


Area of6m.x9m . for the statue of Lokshahir 


Dated 27/12/2019 


Municipal office is proposed in 


Annabhau sathe from reservation no.38 (A ) 


survey no.39 


municipal office shall be excluded & 


proposed for the statue 


The plan showing above minor modification is avail 
able for inspection to public during office hours on all work 
ing days in the office ofmunicipal council. 


Now , therefore suggestion & objection if any from 
interested person regarding above minor modification shall 
be submitted in writing to the municipal council within 30 
days from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Govt . gazette . So that it can be considered while sending this 
proposal to the government for sanctioning. Suggestion and 
objection will not be considered after above said time period . 


Place :- Ahmedpur 


Date : -06.05.2020 


Chief Officer , 
Municipal council 

Ahmedpur. 


President , 
Municipal council 

Ahmedpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


